संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व 
श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना 
तसेच राष्ट्रीय सामाजिक अर्थसहाय्य कार्यक्रम 
प्रशासकीय खर्चासाठी सन २०२१-२२ या 
आर्थिक वर्षाकरिता अनुदानाचे वाटप. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: विसयो-२०२१/प्र.क्र.१०३/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १० फेब्रुवारी, २०२२. 


वाचा :- 
शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र. विसयो २०१८/प्र.क्र.६२/विसयो, 
दि.२० ऑगस्ट, २०१९. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व 
श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय 
खर्चाकरीता रुपये २०,००,००,०००/- व राष्ट्रीय सामाजिक अर्थसहाय्य कार्यक्रमातंर्गतच्या 
योजनांच्या प्रशासकीय खर्चासाठी रुपये १५,००,००,०००/- एवढी अर्थसंकल्पीय तरतूद 
मंजूर झालेली आहे. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील कालावधीच्या खर्चासाठी मंजूर 
तरतूदीपैकी संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन 
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय खर्चाकरीता रुपये २,००,००,०००/- (रुपये 
दोन कोटी फक्त) व राष्ट्रीय सामाजिक अर्थसहाय्य कार्यक्रमातंर्गतच्या योजनांच्या 
प्रशासकीय खर्चासाठी रुपये १,५०,००,०००/- (रुपये एक कोटी पन्नास लक्ष फक्त) 
वितरीत करण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच मासिक विवरण 
पत्रानुसार निधी पुढे / मागे ओढून घेण्याची सुविधा अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण व 
सनियंत्रण प्रणालीवर देण्यात आलेली आहे. 
२. सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी यासोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्र “अ” व “ब” प्रमाणे वितरीत केलेल्या अनुदानाचे वाटप त्यांच्या 
अधिपत्याखालील तालुक्यांना अनुदानाचे आवश्‍यकतेनुसार वाटप करावे. 
३. सदरहू विवरणपत्र “अ” येथील वितरीत अनुदान संजय गांधी निराधार अनुदान 
योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीच्या प्रशासकीय 
खर्चाकरीता " मागणी क्रमांक एन-३, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५, (०८) (०८) संजय गांधी 
निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना यांच्या 
अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय खर्च (कार्यक्रम) ५० इतर खर्च, (२२३५ 3929)” या 
लेखाशीर्षाखाळी व विवरणपत्र “ब” येथीळ वितरीत अनुदान राष्ट्रीय सामाजिक 
अर्थसहाय्य कार्यक्रमातंर्गत योजनांच्या अंमलबजावणीच्या प्रशासकीय खर्चाकरीता 
“मागणी क्रमांक एन-३, मुख्य GRAY २२३५, (०८) (०६) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो-२०२१/प्र.क्र.१०३/विसयो 


वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना व राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना यांच्या अंमलबजावणीसाठी 
प्रशासकीय खर्च (केंद्र पुरस्कृत योजना) (कार्यक्रम) ५०, इतर खर्च (2234 3098)” या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 
४. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी हा खर्च कोणत्याही 
परिस्थितीत त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही, 
याबाबत दक्षता घ्यावी. त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानातून केलेल्या 
खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालून त्याप्रमाणे 
ताळमेळाच्या विवरणपत्राची प्रत या विभागाच्या लेखा परीक्षण कार्यासनास व या 
कार्यासनास पाठवावी. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महाळेखापालांच्या कार्यालयास त्वरित 
पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या नियोजन कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. 
खर्चाच्या ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या पार न पाडल्यास, तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र 
महाळेखापालांच्या कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी 
संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील. 
दघ. सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१"५/.॥8॥॥/89$॥[॥9.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२२०२१०१६३१५६९२२२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


SUNIL VITTHAL ण य 0५9 
MAHARASHTRA, OU = SOCIAL JUSTICE AND 
ae 0000000. 


(सु.वि. उकिरडे) 
कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१ 


विभागीय आयुक्‍त, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 
सर्व जिल्हाधिकारी. 


AD 


AN 


(>. 


) 

) 

) 

) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 
) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
) 

) 

) 

) 


o~ 


| 


महालेखापाल, AERIS 9/2, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३ ,४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई 
सहसचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


SG © 


(९ 


संचाळक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई 


2) 


विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) निवड नस्ती, विसयो. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


सहाय्यक संचालक (वित्त व लेखा), लेखापरिक्षण कक्ष, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 


विवरणपत्र - अ 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्र.विसयो-२०२१/प्र.क्र.१०३/विसयो, दिनांक - १० फेब्रुवारी, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र 
मागणी क्र.एन-३, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५, (०८) (०८) संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य 
निवृत्तीवेतन योजना यांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रश्ञासकीय खर्च (कार्यक्रम) (2234 ३१२१) 
सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता अनुदानाचे वितरण 


(रुपये - रुपयात) 
अनुदान (कार्यालयीन, प्रवास, इ. 
खर्चाकरिता ) 


२००००००० 


arm निर्णय क्र.विसयो. 


मागणी क्र.एन-३, मुख्य 


विवरणपत्र - ब 


सामाजिक न्याय व 


-२०२१/प्र.क्र.१०३/विसयो, 


विशेष सहाय्य विभाग 


दिनांक - १० फेब्रुवारी, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


PEAY 2234, (०८) (०६) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना व राष्ट्रीय कुटूंब लाभ 
योजना यांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय खर्च (कार्यक्रम) (२२३५ ३०१४) 


सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता अनुदानाचे वितरण 


पये - रुपयात) 

अ.क्र. जिल्हा नियंत्रण अधिकारी क्रमांक SE (AN वो इ. 

खर्चाकरिता ) 
२ ३ 11४ 

ae) मुंबइ शहर ००२८ 1 9| 
२ मुंबई उपनगर ००२९ Po 
रायगड ००१२ ६९०००० 
रत्नागिरी ००२३ 300000 
सिंधुदूर्ग ००१८ १९५००० 
पालघर ००३७ ७८०००० 
कोकण १९१५००० 
नाशिक ०००६ ४०३००० 
क य ae 
a ee as ००१० ८५५००० 
अहमदनगर ००३० ६२१००० 
नंदुरबार ००२७ ४४९२०० 
नाशिक २४०६२०० 
पुणे ००४० ४३०००० 
सोलापूर ००१९ ४५८००० 
94 सातारा ००३२ १९२००० 
१७ कोल्हापूर ००३९ ६४०००० 
a scp 
१८ नागपूर ००१४ ४००००० 
वर्धा ००२५ ३००००० 
चंद्रपूर ००२१ ८००००० 
भंडारा ००३३ 300000 
गडचिरोली ००१३ ७०0०० 
गोदिया ००२४ ४९७००० 
नत्र aoe 
अमरावती ००११ २००००० 
२५ अकोला ००४१ १००००० 
यवतमाळ ०००७ ४५०००० 
२७ बुलढाणा ००३८ ४००००० 
२८ वाशिम ००२२ ३५०००० 
अमरावती २२००००० 
औरंगाबाद ००३५ ८००००० 
बीड ००३४ ८००००० 
नांदेड ००३१ ७०३८०० 
परभणी ००१६ 300000 
उस्मानाबाद ००२० ६४५००० 
जालना ००१५ १९८००० 
३५ लातूर ०००९ 0७००००० 
हिंगोली ००१७ १२०००० 
|. औरंगाबाद ४२६६८०० 
एकूण १५०००००० 


